व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
अधिपत्याखालील राज्यातील शिल्प कारागिर योजनेतील आदिवासी 
रोजगाराभिमुख व्यवसाय शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण योजनेंतर्गत अस्थायी 
पदांना दि.०१/०९/२०२३ ते दि. २९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 
देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 


कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : मुवाढ-२०२३/प्र.क्र.१३८/व्यशि-१ (भाग-३), 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 


मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २६ ऑक्टोबर, २०२३. 


वाचा :- (9) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. टीईपी-२००२/प्र.क्र. १३/सेवा-३, 


प्रस्तावना :- 


दि. २१/०६/२००६ 


(2) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. बैठक-२०१२/प्र.क्र. 
१४३/का.१२, दि. ०८/०७/२०१४ 
(3) Hated, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय 
क्र. व्यशिअ-२०२०/प्र.क्र.१०२/व्यशि-१ दि. ०७/०४/२०२२. 
(४ कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र. 
मुवाढ-२०२२/प्र.क्र.१९९/व्यशि-१, दि. २४/११/२०२२ 
(4) Hated, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र. 
मुवाढ-२०२२/प्र.क्र.१९९/व्यशि-१, दि. २४/११/२०२२ 
(६) कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन शुध्दीपत्रक 
क्र.मुवाढ-२०२२/प्र.क्र.१९९/व्यशि-१, दि. १२/०४/२०२३ 
(9) ) Slated, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र. 
मुवाढ-२०२३/प्र.क्र. १३८/व्यशि-१ (भाग-३), दि. २६/०४/२०२३ 
(८) Hated, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र. 
मुवाढ-२०२२/प्र.क्र.१९९/व्यशि-१, दि. १८/०७/२०२३ 
(९) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांचे पत्र क्र. व्यशिप्र- २०२३/आस्था-३/मुदतवाढ/प्र.क्र ७३(२)/का.४, 


दि. ०८/०८/२०२३ 


(१०) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र. क्र. ८/१६/आ.पु.क., 
दि. ३१/०८/२०२३ 


(११) वित्त विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.पदनि-२०१६/प्र. क्र. ८/१६/आ.पु.क., 


दि. ०६/०९/२०२३ 


Hated, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या संदर्भ क्र. (3) येथील शासन निर्णयान्वये व्यवसाय 
शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील पदांचा आढावा घेऊन मा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 
उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार संदर्भ क्र. 
(२) येथील शासन निर्णयान्वये व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
अधिपत्याखालील राज्यातील शिल्प कारागिर योजनेतील आदिवासी रोजगाराभिमुख व्यवसाय शिक्षणाचे 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२३/प्र.क्र.१३८/व्यशि-१ (भाग-३), 


सार्वत्रिकरण योजनेंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या एकूण ५०७ पदांपैकी ४५३ अस्थायी पदांना मंजुरी देण्यात 
आलेली आहे. 


व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयातील पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधानुसार एकूण १५४८७ मंजूर 
पदांपैकी ८५२३ पदे स्थायी पदांमध्ये रुपांतरीत करण्यात आली आहेत. त्यानुसार संदर्भ क्र. (५) अन्वये एकण ६९६६ 
अस्थायी पदांना दि. ०७/२०२२ ते दि. २८/०२/२०२३ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली होती. तसेच 
संदर्भ क्र. (७ येथील शासन निर्णयान्वये व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
अधिपत्याखाली राज्यातील शिल्प कारागिर योजनेतील आदिवासी रोजगाराभिमुख व्यवसाय शिक्षणाचे 
सार्वत्रिकरण योजनेंतर्गत ४५३ अस्थायी पदांना दि. ०१/०३/२०२३ ते दि. ३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आली होती. तद्नंतर या विभागाच्या संदर्भ क्र. (८) येथील शासन निर्णयान्वये विभागाचे संदर्भ क्र. (४) व (६) 
अधिक्रमित करुन वित्त विभागाच्या दि. २१/०६/२००६ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार व्यवसाय शिक्षण 
व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधानुसार एकूण १५४८९ मंजूर पदांपैकी 
८५२१ पदांचे स्थायी पदांमध्ये रुपांतर करण्यात आले आहे. 


संदर्भ क्र. (१० व (११) येथील शासन निर्णयान्वये दि. ०१/०९/२०२३ ते दि. २९/०२/२०२४ पर्यंत अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान केले आहेत. त्या अनुषंगाने संचालक, व्यवसाय 
शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या संदर्भ क्र. (०९) येथील पत्रान्वये सदर पदांना 
मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. त्यास अनुसरुन सदर अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील राज्यातील 
शिल्प कारागिर योजनेतील आदिवासी रोजगाराभिमुख व्यवसाय शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण योजनेंतर्गत ४५३ 
अस्थायी पदांना (सोबत जोडलेल्या प्रपत्र-अ येथील) दिनांक ०१/०९/२०२३ पासून दिनांक २९/०२/२०२४ पर्यंत 
चालू ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये पुढील अटी व शरर्तीस अधिन राहून मंजुरी देण्यांत येत आहे:- 


अटीव शर्ती :- 


(१) उपरोक्त पदे ज्या प्रयोजनासाठी निर्माण करण्यांत आली, त्याच प्रयोजनासाठी पुढे चाळू ठेवण्यात 
यावीत. चालू ठेवण्यात आलेल्या अस्थायी पदांवरील कर्मचारी नियमानुसार मिळणारे वेतन भत्ते इत्यादी 
मिळण्यास पात्र समजण्यात यावेत. 


(२) मुदतवाढ दिलेल्या पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी Raa 
नाही याची खात्री करून घेण्यात यावी. 
२. यासाठी होणारा खर्च सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षात खालील लेखाशीर्षाखालील मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२३/प्र.क्र.१३८/व्यशि-१ (भाग-३), 


“मागणी क्र. टी-९, २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक 
यांचे कल्याण, ०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना (३१) जनजाती क्षेत्र 
उपयोजनांतर्गत योजना, आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत पृ.क्र. २४९/प.वि. प्रमाणे जिल्हास्तरावरील 
उपशीर्ष सांकेतांक TW2wooos- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, आदिवासी भागातील औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्थांचा विस्तार व ॥॥//२७०००५ नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची स्थापना” 


उपरोक्त लेखाशिर्षाखालील अर्थसंकल्पीय अंदाज, सुधारित अंदाज तसेच अंतिम सुधारित अनुदानाचे 
प्रस्ताव विहित वेळेत सादर करण्याची दक्षता संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई यांनी 
घ्यावी. 


३. सदर शासन निर्णय आदिवासी विकास विभाग यांच्या सहमतीने तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. (१०) 
येथील शासन निर्णय व संदर्भ क्र. (११) येथील शासन शुध्दीपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागाला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यांत येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१०२६१७३९५७०६०३ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 
सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 
PRADEEP SAHEBRAO Siete tt ors 


4.20=be7f8a656a063523ecdbac5e75130d8b7a4674a77a2691 e4bf21582d3 
92883e9, pseud 323361D01E3FB518718EE3AAAE55DB3EC668F BES, 


SHIVTARE 2 
(प्रदीप शिवतरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. सर्व संबंधित सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय 
(संचालनालयामार्फत). 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 
७. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. (संचालनालयामार्फत) 
८. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (व्यशि-१)/(व्यशि-२)/(प्रशार), कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. अवर सचिव (व्यय-५), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
qo, अवर सचिव (का.१४७१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. उप सचिव (शिक्षण 9), सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. निवडनस्ती (व्यशि-१) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२३/प्र.क्र.१३८/व्यशि-१ (भाग-३), 


(कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२३/प्र.क्र. १३८/व्यशि-१ 
(भाग-३), दि. २६ ऑक्टोबर, २०२३ सोबतचे प्रपत्र अ) 
राज्यातील शिल्प कारागिर योजनेतील आदिवासी रोजगाराभिमुख व्यवसाय शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण योजनेतंर्गत 


मंजूर ४५३ अस्थायी पदांचा तपशिल 
अ. पदनाम ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी अस्थायी 
क्र. पदे 
गट-अ 
१ प्राचार्य (म.शि.से. गट-अ) रर त व ‘ 
(कनिष्ठ) न 
एकूण (गट-ओ) शिक 
गट-क 
निवेदक (i) एस-१५ : ४१८००-१३२३०० 
२. | गड निदेशक (ii) एस-१७ : ४७६००-१५११०० (वरिष्ठ श्रेणी) ; 
(i) एस-१४ : ३८६००-१२२८०० 
१. त कात ( ) एस-१५ : ४१८००-१३२३०० (वरिष्ठ श्रेणी) sie 
(iii) एस-१७ : ४७६००-१५११०० (निवड श्रेणी 
२०% पदांकरिता) 
() एस-१४ : ३८६००-१२२८०० 
5 गणित तथा चित्रकळा (ii) एस-१५ : ४१८००-१३२३०० (वरिष्ठ श्रेणी) : 
निदेशक (iii) एस-१७ : ४७६००-१५११०० (निवड श्रेणी 
२०% पदांकरिता) 
() एस-१४ : ३८६००-१२२८०० 
६ | सहायक अधिव्याख्याता " Se aceon sat see avs al २८ 
(iii) एस-१७ : ४७६००-१५११०० (निवड श्रेणी 
२०% पदांकरिता) 
(i) एस-१० : २९२००-९२३०० 
र निदेशक (पूर्व व्यावसायिक (ii) एस-१३ : ३५४००-११२४०० (वरिष्ठ श्रेणी) : 
अभ्यासक्रम) (iii) एस-१४ : ३८६००-१२२८०० (निवड श्रेणी 
२०% पदांकरिता) 
प्रकल्प अधिकारी GATT) | एस-१७ : ४७६००-१५११०० २८ 
भांडारपाल एस-१० : २९२००-९२३०० १ 
१० | सहायक भांडारपाल एस-६ : १९९००-६३२०० ३ 
११ | कार्यालयीन अधीक्षक एस-१४ : ३८६००-१२२८०० [=e 
१२ | मुख्य लिपिक एस-१३ : ३५४००-११२४०० ४ 
१३ «| वरिष्ठ लिपिक एस-८ : २५५००-८११०० ४० 
१४ | लिपिक-नि-टंकलेखक एस-६ : १९९००-६३२०० १२ 
एकूण (गट-क) ३७५ 
गट-ड 
१५ । चतुर्थश्रेणी कर्मचारी एस-१ : १५०००-४७६०० ७४ 
एकूण (गट-ड) Ss 
एकूण (Te-3 TS) ४५३ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


